भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील वरिष्ठ खोदन 
अभियंता गट-अ संवर्गात”  अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती अंतिम जेष्ठतासूची प्रसिध्द 
करणेबाबत (दिनांक १/१/२०२४ पर्यंत) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.४६/पापु-१५ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २९ मे, २०२४ 


वाचा :- 
१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही -२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दिनांक 
२१ जून, २०२१. 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही -२०१६/प्र.क्र.२८१/कार्या-१२, 
दिनांक १३ जूले, २०२१. 
३) शासन परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.६४/पापु-१५, 
दिनांक ०७ ऑगस्ट, २०२३. 


शासन परिपत्रक :- 


सामान्य प्रशासन विभागाने शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांची प्रत्येक वर्षी ज्येष्ठतासूची 
तयार करणे व प्रसिध्द करणे यासाठी संदर्भाधिन क्र. १ च्या अधिसूचनेनुसार सर्वकष धोरण जाहीर केले आहे. 
दिनांक ०१.०१. ते २०२३दिनांक ३१.१२.अ या संवर्गात -या कालावधीत वरिष्ठ खोदन अभियंता गट २०२३ 
कोणतेही अधिकारी पदोन्नती अथवा सरळसेवेने नव्याने रुजु झाले नसल्याने भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणेमधीळ या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२४ पर्यंतची स्थिती दर्शविणारी थेट तात्पुरती अंतिम जेष्ठतासूची 
तयार करण्यात आली असून सदर ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडपत्र-अ म्हणून जोडण्यात आली 
आहे. 


सदर जेष्ठतासूची ही मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे प्रलंबित विशोष अनुज्ञा याचिक क्र.२८३०६/२०१७ 
मधील निकालाच्या अधीनतेने राहील. 


आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे यांना विनंती करण्यात 
येते की, सदर परिपत्रक हे यासोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ट असलेल्या व आपल्या विभागात कार्यरत 
असलेल्या, यंत्रणेच्या अधिनस्त कार्यालयात कार्यरत असलेल्या, सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.४ ६/पापु-१५ 


यंत्रणेच्या आस्थापनेवरुन प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अथवा अन्य मार्गाने संवर्ग बदललेल्या सर्व 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०५२९१५५८४७९५२८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION 
DEPARTMENT, 


NIVRUTTI पया” 
PAWAR awe 
(गणेशा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे. 
उप सचिव (कार्या. १२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (सर्व) 
मुख्य खोदन अभियंता, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे/अमरावती 
वरिष्ठ खोदन अभियंता, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (सर्व) 
उप अभियंता (यां), भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (सर्व) 
प्रशासन अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे 
संबंधित अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (संचालनालयामार्फत). 
निवडनस्ती (कार्या. पापु-१५), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. 


Cc Av AD  -5 


o~ 
~~ 
. 


one ७ © 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.४ ६/पापु-१५ 


शासन परिपत्रक क्र. आपना-०२२४/प्र.क्र.४६/पापु-१५, दिनांक २९ मे, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट “अ 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “वरिष्ठ खोदन अभियंता” गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


वरिष्ठ खोदन 
नियम३ | ज्ञासकीय अधिकारी/ | वरिष्ठ खोदन जन्म ARISES) ७ य निवृत्तीचा 
(२)(ब)नुसार अभियंता पदावर poe प्रवर्ग । नुसार संवर्गात पदावर दिनांक शैक्षणिक अर्हता | aT 
जेष्ठता क्र. | कर्मचाऱ्याचे नावा नियुक्तीचा मार्ग | दिनांक रुजू दिनांक | जेष्ठतेचा 
दिनांक 
(Sard 2 3 =a ५ & ॥ र्‍या ८ ९ १० | 
az श्री. एस.जी. रंगारी नामनिर्देशन । १५/०३/१९६६ | अ.जा. | ११/०२/२०१० | १५/०१/२०१० | ३१/०३/२०२४ बी.ई.(मेक) से.नि. 
र श्री. एम. पी. सुरडकर पदोन्नती २३/०७/१९६९ | अ.ज. | १३/०७/२०१६ | ०७/०७/२०१६ | 39/00/2029]  डी.एम.ई. SS 
3 श्री. एच. व्ही. अत्रे पदोन्नती ०८/०६/१९६९ | सर्वसा | २८/०३/२०२२ | २१/०३/२०२२ | ३०/०६/२०२७ | FS. (मेक) = | 
Ra श्री. एस. एस. पुरंदरे पदोन्नती २६/०९/१९६८ | सर्वसा | २१/०३/२०२२ | २१/०३/२०२२ | ३०/०९/२०२६ डी.एम.ई. SS 
डी. एस. परवडी 7 डी.एम.ई. 
4 श्री. डी. एस. पदोन्नती १४/०४/१९६८ | इ.मा.व. | ०८/०८/२०२२ | ०८/०८/२०२२ | ३०/०४/२०२६ ने = 
ए.एम.वाय.ई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


